RNI No. MAHBIL /2009/35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ८, अंक ५१] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ [पृष्ठे ६, किंमत: रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


जिल्हा परिषद, वर्धा 


अधिसूचना 
क्रमांक जिपव/साप्रवि/विअसां/बानि/२७१/२०२२ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम १४२ (४) व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
(वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे ) मुख्य नियम, १९६४ नियम ९ सुधारणा १९८१ अन्वये मी, रोहन घुगे (भा.प्र.से. ) मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा याद्वारे जाहीर करतो कि, सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवालास वर्धा जिल्हा 
परिषद प्रशासकीय सर्वसाधारण सभेने दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ चे सभेत विषय क्रमांक ०७ ठराव क्रमांक ०५ अन्वये मंजुरी दिली असून 
सदरच्या अहवालाच्या स्विकृती संबधी ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


वर्धा, रोहन घुगे (भाप्रसे), 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, वर्धा. 


(१) 
भाग दोन (संकीर्ण )-१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पोष १-७, शके १९४४ 


ABS महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
“*4< ४ प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 
महापारेषण सू 


— क्रमांक एमएसईटीसीएल/सीओ/पीएस/स्कीम-1/आरई/पीएन/८८२४ 
विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६/ प्र.क्र.३१२/ऊर्जा/४, 
दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ (शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८०) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार, खाली नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनेचे काम महापारेषण कंपनीच्या देखरेखीखाली करण्याचे प्रस्तावित 
करीत आहे. जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे. 


२. खालील योजना नूतनशील ऊर्जेचे निष्कासन करण्यासाठी आहे. 


(2) वर्धा जिल्ह्यातील, ता. आष्टी येथे मे. सीटीआरएलएस डेटा सेंटर्स लि. यांच्या १०० मे.वॅ. सौर ऊर्जा प्रकल्पातील विजेचे 
निष्कासन करणेबाबत. (1) १३२ के. व्ही. कारंजा - तळेगाव वाहिनीवर लिलो करून द्विदल परिपथ वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर १३२ के. 
व्ही. सोलर पार्क उपकेंद्रापर्यंत उभारणे - ३ कि.मी. सदर वाहिनीचा मार्ग सोनेगाव, माळेगाव (काळी ), SAG, किन्हाळा, ता. कारंजा 
(घाडगे), आलोडा, ता. आष्टी, जि. वर्धा येथील महसुली गावाच्या परिक्षेत्रातून प्रस्तावित आहे. (11) १३२ के.व्ही सोलार पार्क उपकेंद्रामध्ये 
१३२ के. व्ही. वाहिनी बे - २ नं. (iii) १३२ के. व्ही. सोलार पार्क उपकेंद्रामध्ये १९१३२ के. व्ही. ट्रान्सफर बस कपलर बे (iv) पी. 
एल. सी. सी. उपकरणे (४) १३२ के.व्ही सोलार पार्क उपकेंद्रामध्ये मीटरींग सीटी ब पीटी (मेन ब चेक) उभारणे. (vi) स्थापत्य कामे : 
गँट्री पायाभरणीचे बांधकाम आणि उपकरणाची पायाभरणी, केबल ट्रेंच, कंट्रोल रुम, मीटरिंग रुम, पेरीफेरल रोड, चेन लिंक फेंसिंग (vii) 
220/232 के. व्ही. कारंजा उपकेंद्रामध्ये स्काडा प्रणाली बसविणे. (viii) ए. बी. टी. मीटर व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे. या योजनेचा 
अंदाजे खर्च रु. ९११९८४.१९ लाख इतका आहे. 


३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्‍तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत 
आहे. याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता (योजना-1 ), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, ३रा मजला, प्रकाशगंगा, 
प्लॉट नं. सी-१९, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व ), मुंबई Koo ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते. 


मुंबई, संचालक (प्रकल्प), 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२२. महापारेषण, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, ३ 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
अधिसूचना 


क्रमांक SRA/ED/OW/49757/3C(1)/FS/Parshuram Nagar/2022.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, 
निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३बच्या पोट-कलम (३) अनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १९९८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३(क) उप- 
कलम (2) अनुसार “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. 

त्याअर्थी, उक्त कलम ३(क) चे उप-कलम (१) मधील अधिकाराचा वापर करून मी, खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये 


दर्शविलेले क्षेत्र “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे. सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण 
व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ चे नियम ३३(१०) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे. 


अनुसूची 
मौजे परेल, शिवडी विभाग, मुंबई शहर 
अ.क्र. | न.भूक्र. मिळकत =| झोपडपट्टी पुनर्वसन एकत्रित चतुःसीमा 


(चौ. मी.) 
(९) (२) (2) (४) (५) (६) (७) (८) 
१ १६१९ २७३१३.७६ ५०१६.५४ न.भू.क्र. न.भू.क्र. न.भू.क्र. AY. 
१६१(पै.) | १५९, | १९६१(पे.), | ६/१९४८ 
२/१५९_ |__€२ 
एकूण क्षेत्र | २७३१३.७६ ५०१६.पड 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, सतिश लोखंडे, 
प्रशासकीय इमारत, प्रा. अनंत काणेकर मार्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण. 


दिनांक ७ डिसेंबर २०२२. 


भाग दोन (संकीर्ण )-२ 


April 1998 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पोष १-७, शके १९४४ 


SLUM REHABILITATION AUTHORITY 
NOTIFICATION 
No.SRA/ED/OW/49757/3C(1/FS/Parshuram Nagar/2022.—Whereas, the Slum Rehabilitation 


Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under the provision of section 3B (3) of Maharashtra 
Slum Area (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 and published in Gazette on 9th 


Whereas, in view of the provision of section 3C (1) of the Maharashtra Slum Area (Improvement, 
Clearance and Redevelopment) Act, 1971 the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority 
is empowered to declare any area as “Slum Rehabilitation Area”. 


Therefore, in view of the said provision of section 3C (1) of the Maharashtra Slum Area 
(Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971. I, undersigned is hereby declare the area 
shown in schedule as “Slum Rehabilitation Area”. Now the said area is open to submit scheme of 
slum rehabilitation as per regulation 33 (10) of Development Control and Promotion Regulation, 


2034 of Greater Mumbai. 
Schedule 
Village Parel, Shivadi Division, Mumbai City 
Sr. | C.S.No. Area as per | Area declared Consolidated Boundaries 
No. Property Card as “Slum 
(Sq. mtr.) Rehabilitation East West North South 
Area” 
(sq. mtr.) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 161 27313.76 5016.54 C.S. No. | C.S. No. C.S.No. | C.S. No. 
161(pt) | 159, 2/159 |161(pt), 183] 6/148 
Total Area| 27313.76 5016.54 
Slum Rehabilitation Authority, 
Administrative Building, SATISH LOKHANDE, 


Prof. Anant Kanekar Marg, 


Bandra (E.), Mumbai 400 051. 


dated 7th December 2022. 


Chief Executive Officer, 
Slum Rehabilitation Authority. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, प 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
क्रमांक उपायुक्‍त /४५८६/ पायाभूत सुविधा, दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ 
जाहीर सूचना 
क्रमांक सआएम/प/ओडी/२५३०/परि, दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ (आजतागायत सुधारित) च्या कलम २९७ (१) (ब) अन्वये खालीलप्रमाणे 
प्रस्ताव दि. ......................... रोजी महापालिकेच्या सभेमध्ये किंवा त्यानंतर जेव्हा केव्हा सदरहू प्रस्ताव निकालात काढण्यात येईल 
अशा महापालिकेच्या सभेत मांडण्यात येईल. 


“ महानगरपालिकेच्या “एम / aa’ विभागातील श्रीनगर को-ऑप. सोसायटी ते पूर्व द्रुतगती महामार्गाचे सर्विस रोडला जाणारी 
रस्त्याची लाल रंगाने दर्शविलेल्या १८.३० मी. (६०'००”) रुंदीची मंजूर नियमित रेषेमध्ये फेरबदल करून ती सोबतच्या नकाशा 
क्र. ई.ई.टी. अँड सी. / ई.स/२५१, दिनांक ०२ डिसेंबर २०२२ मध्ये A to A’, BtoB’ & C to C’ अशी हिरव्या रंगाच्या रेषेने 
दर्शविल्याप्रमाणे विहीत करणे. ” 


उपरोक्त प्रवतनात असलेल्या ई.ई.टी. अँड सी. / ई.स / २५१, दिनांक २ डिसेंबर २०२२ मध्ये हिरव्या रंगाने ‘A to A’, BtoB’ & 
C to C’ अशी दर्शविल्याप्रमाणे पूर्नरेखांकन केलेली प्रस्तावित रस्ता रेषा' उपप्रमुख अभियंता (वाहतूक ) यांच्या अभियांत्रिकी हब इमारत, 
तळ मजला, डॉ. ई. मोजेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ येथील कार्यालयात व सहाय्यक आयुक्‍त “एम / पश्‍चिम' विभाग कार्यालय, १९ब, 
२०ए, रोड नंबर ०१, चेंबूर गावठाण, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१ येथील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणासाठी ठेवण्यात येत आहे. 


ज्या कोणास उपरोक्‍त नियत प्रस्तावाबाबत प्रतिवेदने / हरकती पाठवावयाच्या असतील त्यांनी ही नोटिस प्रकाशित झाल्यानंतर 
३० दिवसांत महानगरपालिका चिटणीसांकडे महापालिका मुख्यालयात संबंधित सभेच्या दिवसाच्या अगोदर संपूर्ण ३ (तीन) दिवसांपूर्वी 
प्राप्त होतील अशाप्रकारे पाठवाव्यात. कृपया त्यानंतर पाठविलेली प्रतिवेदने / हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 


संजय महाले, 
उप-आयुक्‍त, 
दिनांक : (पायाभूत सुविधा). 


दि महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पोष १-७, शके १९४४ 


BRIHANMUMBAI MUNICIPAL CORPORATION 
No. D.M.C./4586 / Infra of 21st December 2022 
Public Notice 
No. AC M/W/OD/2531/AE(M), Dated 21st December 2022 


Pursuant to Section 297(1) (6) of Mumbai Municipal Corporation Act, 1888, as modified up to 
date, the undersigned proposes to apply to the Municipal Corporation at their meeting to be held on 
विका or on such day thereafter, as the said application can conveniently be disposed 
off for authority to the following proposal. 


“To realign the sanctioned 18.30mtr (60’00") wide R.L. of Shrinagar CHS Ltd. to Service 
Road of Eastern Express Highway at Chembur in M/West Ward from the portion marked A to A’, 
BtoB & CtoC u/s. 297(1) (6) of MMC Act, 1888 amended upto date as shown in Plan No. E.E. T 
& C/ES/R.L 251, dated 02nd December 2022. ” 


Aplan No. E.E. T & C/ES/R.L 251, dated 02nd December 2022, showing the existing sanctioned 
R.L. (shown in red) and revised (shown in green) marked as A to A’, Bto B & C toC to be prescribed 
in substitution thereof aforesaid is deposited at the office of Deputy Chief Engineer (Traffic) of 
Municipal Corporation and can be inspected by any desiring to do so, at any time during office hours 
at Engineering Hub Building, Zero floor, near worli naka, Dr. E. Mozes Road, Mumbai 400 018 
and also at the office of Asst. Commissioner ‘M/West’ ward, 19B, 20A, 1st Road, Chembur gaothan, 
Chembur, Mumbai 400 071. 


Every person desirous of making any representation to the Corporation or of bringing before 
the Corporation any objection in respect of the said proposal may do so by letter addressed to the 
Municipal Secretary within 30 days after issue of this notice at the Mahapalika Head Office, and 
deliver at the said office not less than three clear days before the day of such meeting. 


SANJAY MAHALE, 
Dated this day of Dy. Mun. Commissioner (Infra). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


